अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
अधिनस्त कार्यालयातील सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, सहाय्यक 
संचालक व सरकारी अभियोक्ता, उप संचालक 
पदावरील अधिका-यांची निवडसूची तयार 
करण्याकरीता समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.२९४/पोल-१०, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- गृह विभाग शासन निर्णय क्र. डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.२९४/पोल-१०, दिनांक ०४.०९.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येत आहे. सदर पहिल्या परिच्छेद पुढील 
प्रमाणे आहे.- 

"उपरोक्त शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त कार्यालयातील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, 
उपसंचालक या पदावरील अभियोक्त्यांची निवडसूची तयार करण्याकरीता खालीलप्रमाणे निवड समिती 
गठीत करण्यात येत आहे." 


त्याऐवजी 
"उपरोक्त शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त कार्यालयातील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, 
उपसंचालक या पदावरील अभियोक्त्यांची निवडसूची तयार करण्याकरीता खालीलप्रमाणे विभागीय 
पदोन्नती समिती गठीत करण्यात येत आहे." असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२०१०२०१६२९४४३१२९ असा आहे. हा 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Shyamrao एयणणणण 


4.20=a9c66c37cf4df25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61db36e6 


184609 


Bhalerao या णाल ह 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
प्रत, 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०९१९/प्र.क्र.२९४/पोल-१०, 
२) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
३) सह सचिव / उप सचिव, समाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई 
५) सह सचिव / उप सचिव, गृह विभाग(पोल-१०), मंत्रालय, मुंबई 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
) 
) 
) 


७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११) कार्यासन १२/१६ ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


